क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी प्राप्त 
होणाऱ्या निधीतून शोध व बचाव 
कार्याकरीता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण यांसाठी साहित्य खरेदी 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन प्रभाग 
शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०२४/प्र.क्र.२७/मंनिक-२ 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- ९ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ : १) दि. २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या तांत्रिक मूल्यमापन समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) दि. ०५ डिसेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या अंदाजपत्रकीय मूल्य निर्धारण समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) दि. १४ मार्च, २०२४ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 


राज्यात येणा-या विविध आपत्तींना प्रतिसाद देण्याकरीता Indian Army, राष्ट्रीय आपत्ती 
प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (50955), महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा, जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ( [)0॥॥५) इत्यादी प्रतिसाद यंत्रणा कार्यरत आहेत. १५ व्या वित्त 
आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनूसार क्षमताबांधणी व पूर्वतयारीसाठी निधीची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. या निधीद्वारे प्रतिसाद यंत्रणांना शोध व बचाव ( Search and Rescue ) कार्यासाठी 
MAA यंत्रणा/ उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात येतात. 
२. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ( DDMA ) यांच्याकडून २९ प्रकारची उपकरणे/ 
साहित्य/ यंत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली होती. त्यानूषंगाने 
त्यांची खरेदी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ( DDMA) यांजकडून शोध व बचाव कार्यासाठी २९ 
प्रकारच्या एकूण २६९८६ साहित्य/ उपकरण/ यंत्रांची खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार खरेदी 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


Sr. १. Equipment Qty Per Unit Cost = Total Cost 

8 Life Buoy ३६७४ २,१६० ७९,२५,८४० 
र Life Jacket ५७२३७ २,१६० १,२३,९१,९२० 
३ LED TORCHES ३३९ १,८०० ५,९५,८०० 
x Hand Gloves १२९८ ८डॅ १,०९,०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.२७/मंनिक-२ 


& Chain Saw ४०६ ४२,००० १,७०,५२,००० 
द Pole Saw ८१ ६९,००० ५५,८९,००० 
७ HARNESS for Rescue Personal (Seat ७० ९,००० ६,३०,००० 
Harness) 
८ Pulley wo ६,६०० २,६४,००० 
Assorted Pitones (Triangular Piton) 4o १,९४० ५७,००० 
Ro Rock Hammer ६२ ८,४०० ५,२०,८०० 
RR Repelling Rope २०८६ १२,००० २,५०,२२,००० 
RR Rope ladder १०० feet २ ३०,००० ६०,००० 
१३ STRETCHER (Basket stretcher) १७७ 32, Woo ५७,३४,८०० 
ko Descender Rescue & ३,६०० १८,००० 
१५ Safety Helmet (Rock climbing helmet) ७५२ ३,००० २२,५६,००० 
१६ Gum Boot (Safety Shoes) ८९८ ८५१ ७,६४,१९८ 
१७ Fireman pick Axe RR १,००० २२,००० 
Rc Rescue Throw Bag १६ १२,००० १,९२,००० 
१९ First Aid Kit ६४५३ १,२९८ ८२३,७५,९९४ 
२० Galvanized Metal bucket or bailer Ro ५०० ९,००० 
२१ Fire Extinguisher (ABC) 3808 ४,००० १,२४,१२,००० 
RR Tool kit CR २,००० १,६४,००० 
२२ Walkie-Talkie २५६ २०,००० ५१,२०,००० 
र्ड Blanket Yo Yoo १६,००० 
२५ Remote controlled lifebuoy g 400,000 400,000 
२६ Self-Contained breathing apparatus द ५४,००० ३,२४,००० 
(SCUBA Kit) 
२७ Safety goggles haces १७७ २९,०२८ 
२८ Whistle ३०० ५९ १७,७०० 
२९ Rain Coat Poncho ८५६ १,००२ ८,५८,५६८ 
Total २६,९८६ १०,७०,५०,६८० 


( अक्षरी रुपये दहा कोटी सत्तर लक्ष पन्नास हजार सहाशे ऐंशी HAT ) 


२. सदर साहित्याची खरेदी करण्यास आवश्‍यक असलेली एकूण रक्‍कम रु.१०,७०,५०,६८०/- 
( अक्षरी रुपये दहा कोटी सत्तर लक्ष पन्नास हजार Ger’ ऐंशी फक्त ) खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

याबाबीवर होणार खर्च मागणी क्र. सी-६, प्रधानशीर्ष, (2284) (९१) - राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१ ) (०१) पुर्व तयारी व क्षमता बांधणी (वित्त आयोग) 
(अनिवार्य ) (२२४५- ४१८८) ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर, या लेखाशिर्षाखाली 
सन 2028 - २५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौ. सं. 
क्र.२५८/२०२४/व्यय-९, दि.२६ जुले, २०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२४/प्र.क्र.२७/मंनिक-२ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र २०२४०८०९१८२०१४०२१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN NAMDEV 
MASALE 


(नितीन मसळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागूपर. 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ APT. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग) यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 

६. सह सचिव व वित्तीय सल्लागार, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग (आव्यप्र-६), महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह सचिव (व्यय-९/ अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. निवड नस्ती (मंनिक-२/आव्यप्र-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


